अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२१९/प्र.क्र.१२७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ जानेवारी, २०२०. 
शासन आदेडा:- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन अधिकारी/ सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (S-94: रुपये 
४१८००-१३२३००) या संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात 
येत असून त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र धिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 
(१) (२) (३) 

शि श्री.र.तु.कांबळे, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
प्रशासकीय अधिकारी-नि-संशोधन अधिकारी, | जिल्हा नियोजन समिती, 

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड 
(Raa पदी विनंतीवरुन) 


२. बदली SMA बदल करुन घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास तो 
अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईसाठी पात्र ठरेल. 


३. संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा पदभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून त्या 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच बदली केलेल्या पदावर 
वरील अधिकारी त्यांना देय/ अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीत रुजू न झाल्यास संबंधित कार्यालयाने त्यांचे 
वेतन काढू नये. कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिक्षाधीन कालावधी नियमित करण्यात येणार नाही. यासंदर्भात वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-सेनिवे-१००१/१३०/सेवा-४, दिनांक २/०६/२००३ मधील परिशिष्ट-१, 
नियम ९(१४)(एफ) शेरा क्रमांक २ नुसार सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी निर्माण होण्यास जबाबदार ठरणाऱ्या 
संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 


४. बदलीझालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यावाही सात दिवसांच्या आत 
करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या त्या महिन्याच्या वेतन 
देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयाने पारित करु 
नये. तसेच, अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय व शासनास 
पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांची राहील. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२१९/प्र.क्र.१२७/का.१४२७ 


५. काही अधिकारी बदली आदेशाचे पालन करीत नाहीत त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळा 
उत्पन्न होतो असे निदर्शनास आले आहे. यास्तव वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांना देय/ अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. याबाबत दिरंगाई झाल्याचे व शासन आदेशाचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास संबंधिताविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 

६. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्याबाबतच्या आणि त्यांनी कार्यभार 
स्विकारल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 

७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेश उपलब्ध 


करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२००११६१४४३००८८१६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Tushar Purushottam Hi eset ce 
Tushar PUrushottam western cerstcodensov0s),teMohoreshta. 


2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c85 


H i r | e ka r Her 2b1 कहत ल Purushottam 
(तु.पु.हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर 
मा.मुख्यमंत्री/ मा.मंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अध्यक्ष, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद 
. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 

५. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद/ बीड 

६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ पुणे/ 
नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

८. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

९. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद/ बीड 

१२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


